शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यातील विद्यमान 
खाजगी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत नवीन 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणेस अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१४४/१९)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ जुले, २०१९ 


संदर्भ : १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. Western/9- 
४२६६७१५१६६/२०१९/८७५॥/७०॥9७॥५५॥-२, दि.२७/०७/२०१९. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/नवीन पदविका अभ्यासक्रम/मान्यता/२०१९/९३३, दिनांक २९ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 


राज्यातील विद्यमान खाजगी पदविका अभ्यासकमाच्या संस्थेत नवीन अभियांत्रिकी पदविका 


अभ्यासक्रम सुरु करण्यास त्यांचे उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील पत्रान्वये मान्यता दिळेली आहे. 


सदर मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधिन 


क्रमांक २ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या Annexture A मध्ये 


नमुद संस्थेस तीच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे नवीन अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम सुरु 


करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 


जोडलेल्या Annexture A मध्ये नमूद संस्थेस तीच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे नवीन अभियांत्रिकी 


पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून खालील अटी व शातींच्या अधीन 


राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१४४/१९) तांशि-५ 


2. 


uy, 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक 29 मे, 


१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 


बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 


अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 


कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 


यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 


अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 


आवर्यक राहील. 


सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची 


संलग्नता घेणे आवश्यक आहे. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया 


शुल्क व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


, सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शौक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचे 


व शुल्काचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ व त्याच्याअनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित 


होणारे नियम तथा आदेशा संबंधित संस्थांना लागु राहतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त yon संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 


ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१४४/१९) तांशि-५ 


१०.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 


शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून 


शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


११.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 


पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 


आव्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 


सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 


आहे. 


१२.सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाळी राहिल व संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या 


जातील. 


१३.रँगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवऱयक राहील. 


१४.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती 


उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी 


द्यावयाचे आहे. 


१५.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 


दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१६.ज्या संस्थांनी संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 


नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१४४/१९) तांशि-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७३११५१९३९३१०८ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Ki 


Anil Raghunath : 
Katkar 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 


३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 


AVI, Teal भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


भाग), नवी दिल्ली. 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निणेय क्रमांक मान्यता-2019/(प्र.क्र.144/19)/तांशि-5, दि. 31 जुले, 2019 सोबतचे 


Annexure A 
List of New Diploma Engineering / Technology Course in Existing Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr Current | DTE | Institute Name Institute District | Institutio}| Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Course Shift Full Intake Intake 
No | Application | Code Address n Type Organisation Address Board Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part for 2018- | for 2019- 
Time 19 20 
1 1- 5222 |SANJIVANI AT- AHMEDN |Unaided - |SANJIVANI RURAL = |AT.SAHAJANANDNAGAR ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA |MECHATRONICS |1st Shift |FULL TIME i 7 
4266715166 K.B.P.POLYTECH |SAHAJANANDNA |AGAR Private EDUCATION POST.SHINGANAPUR AND State Board of 
NIC,KOPARGAON |GAR SOCIETY, KOPARGAO | TAL.KOPARGAON TECHNOLOGY Technical 
POST.SHINGANA N DIST.AHMEDNAGAR Education, 
PUR Mumbai 
TAL. 
KOPARGAON 
DIST. 
AHMEDNAGAR 


Page 1 of 1 


